सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेस 
फर्निचर खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आरसीके-२०२१/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०६/०७/२०२२ 
वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 
८, दिनांक २६/०७/२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 
४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 
४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 
५) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. आरसीके- 
२०२१/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१, दिनांक ३०/०३/२०२१. 
६) शासन शुद्धीपत्रक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. आरसीके- 
२०२१/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१, दिनांक १७/०५/२०२१. 
७ आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/वसतिगृह 
फर्निचर-५/रा.यो./शावैम, कोल्हापूर/२०२१-२२/८२६, दिनांक ०४/०२/२०२२. 
८) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवेशिवसं/वसतिगृह 
फर्निचर-५/रा.यो./शावैम, कोल्हापूर/२०२१-२२/२२९५, दिनांक १७/०३/२०२२. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्‍त नमूद दिनांक ०४/०२/२०२२ व दिनांक १७/०३/२०२२ रोजीच्या पत्रांन्वये 
संचालनालयाने विभागाच्या नियंत्रणाखालील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेस मुला-मुलींच्या वसतीगृहाकरिता आवश्‍यक असलेले फर्निचर 
साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. प्रस्तावित साधनसामुग्री (फर्निचर) खरेदीस संदर्भ क्र.५ व ६ येथे नमूद शासन निर्णय व शासन 
शुद्धीपत्रकांन्वये यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली होती. तथापि, प्रशासकीय 
मान्यतेचे अनुदान संस्थेस उपलब्ध न झाल्याने सदर विषयीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली 
नाही. सबब, सदर खरेदीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दिनांक ३०/०३/२०२१ व शासन शुद्धीपत्रक 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२१/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ 


दिनांक १७/०५/२०२१ अन्वये यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेले प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा रद्द 
करुन, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेस सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ४२,७६,३८५/- (अक्षरी 
रुपये बेचाळीस लक्ष, शहात्तर हजार, Hal पंच्याऐंशी मात्र) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात 
नमूद फर्निचर साहित्य खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. यंत्राचे नांव आवश्यक | प्रति नग | एकूण किंमत 
क्र नग | अंदाजित 
संख्या । किंमत 

| १ | एम.एस.होस्टेल बेड साईज-(_७२"॥/०३२"५1१८” २८ १०३८४ २९०७५२ 
२ | हॉस्टेल रुम HUTS साईज-६.५<२.७५<१.५ १४ २१००४ २९४०५६ 
३ | रायटिंग चेअर विथ par ४३ ६९२६ २९७८१८ 
8 स्टुडन्ट टेबल साईज-।_३६"//”२४"-३०” ४३ ६९५० २९८८५० 
५ | बिग होस्टेल बेड साईज्‌-।_७२"//३६"-१८" २६ १११५१ २८९९२६ 
६ | कपबर्ड साईज-६.५५२.७५९१.५ १५ १९८२४ २९७३६० 

सिंपल रायटिंग टेबल साईज-४५<२> २.७५ ३५ ६५२३ २२८३०५ 

WSC चेअर ५० ५९६४ २९८२०० 
९ | प्लेन मेटल बेड साईज- LI92”W30"H22” ३२ ८५५० २७३६०० 
| १० | MESS होस्टेल रुम HITS साईजू-६.५९२.७५९१.५ | av २११२२ । २९५७०८ 
| 99. | स्टडी टेबल MISSI L36"W" 24" H30" 83 ६९६२ २९९३६६ 
१२ । रेग्युलर होस्टेल बेड साईज- [_७२”॥//०३२”५॥१८” ३२ ९३२२ २९८३०४ 
१३ । स्टुडंन्ट चेअर विथ कुठान ४३ ६९६२ २९९३६६ 
१४ | ऑफिस कपबर्ड साईज- ६.५९२.७५९१.५ ७ १९९४२ १३९५९४ 
१५ | डिलक्स होस्टेल बेड साईज-।_७२"॥//३६"-१८" २६ ११२१० २९१४६० 
१६ | स्टडी चेअर १४ ५९८० ८३७२० 

एकूण ४२७६३८५ 
अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४ / प्र.क्र.८२ / भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व 
अनुषांगिक शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 


सदर साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


AN 
— 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२१/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ 


४) सदर साधनसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


५) सदर साधनसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर साधनसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा 
करु WH किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित साधनसामुग्रीचा समावेशन इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


८) मुख्य साधनसामुग्री व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे 
आवर्यक राहील. 


९) सदर विषयी साधनसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo) उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११) समान स्वरुपाची व समान विनिदिंष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्त , वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 

१२) रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sar बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३) संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करताना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित 
करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी यंत्र/ साधनसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खाळील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके-२०२१/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०६१४४०१७५६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.06 15:44:28 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 


Oo 


आयुक्‍त (4.81), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई 

महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


AD 


AV 


Cc 
ae 


xn 9८ 
८ ०. ७. ve > DOD 


S 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


